महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३, रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची ... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.०६/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : १० एप्रिल, 2023 


वाचा :१. शा.शि.व क्री.वि. शासन निर्णय क्र. सेप्रनि-४७१७/प्र.क्र.६५/प्रशा-२, 
दिनांक २०.११.२०१९ 
२. शा.शि.क्री.वि. शासन अधिसूचना क्र. सेप्रनि-४७१७/प्र.क्र.६५/प्रशा-२, 
दिनांक २८.१२.२०२२ 
३.आयुक्‍्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-ब/१२४/ज्येसू/शिअ/ 
२०२३/३८३, दिनांक १२.०१.२०२३ 


शासन परिपत्रक- 


शासनाच्या दिनांक २०.११.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ ( प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम व प्रशासन अधिकारी या पदांचे संवर्ग 
एकत्रिकरण केले आहे. सदर एकत्रिकरणाच्या अनुषंगाने एकत्रित संवर्गाचे दिनांक २८.१२.२०२२ 
रोजीच्या अधिसूचन्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम गट-अ संवर्गासाठीचे सेवाप्रवेश नियम, २०२२ 
अधिसूचीत करण्यात आले आहेत. 


२. महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील शिक्षणाधिकारी, गट-अ (प्रशासन शाखा), सेवाप्रवेश नियम, 
२०२२ मधील नियम८ नुसार प्रश्ञासन अधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ या पदावर 
कार्यरत अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता सदरचे नियम प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकास प्रशासन 
अधिकारी पदावरील नामनिर्देशनाद्वारे किंवा नियमित पदोन्नतीद्वारे नियुक्तीच्या दिनांकास निश्चित 
करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार एकत्रित संवर्गाची एकत्रित 
सेवाज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गाची 
एकत्रित ज्येष्ठतासूची परिपत्रकासोबतच्या प्रपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक 
२१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.०६/प्रशा-२ 


४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळ 
आरक्षण अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे. सदर 
विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 


4. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या 
निदर्डानास आणावी, ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या 
संदर्भातील निवेदन आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत, हे आदेशा निर्गमित 
झाल्यापासून दोन आठवडयाच्या आत शासनास सादर करावे. विहित कालमर्यादेनंतर आलेल्या 
निवेदनाचा विचार करण्यात येणार नाही. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी विहित 
कालमर्यादेत प्राप्त झालेली निवेदने त्यांच्या अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ पाठवावीत. 


(८ सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥8१॥०५॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१५१८०२३६२१ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
DN: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
१९07. 


SHELAR es 
(दीपक ao) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुकक्‍्तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


7314६8 
n=DEEPAK VAY SHELAR 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.०६/प्रशा-२, दिनांक - १० एप्रिल,२०२३ सोबतचे प्रपत्र-अ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ(प्रशासन शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम, पदाची दिनांक. ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अधिकार्‍याचे नोव मागासप्रवर्ग | जन्माविनाक | नियुक्तीचा | नियुक्तीचा | sea | सेवानिवृत्तीचा 
मार्ग दिनांक/जेष्ठतेचा 
(सरळसेवेने/ | मानीव दिनांक 


२६.०३.१९७१ .११. .११. .०३. दि.२८.१२.२०२२ 
अधिसूचनेनुसार 
ज्येष्ठतेनुसार 

eee = 
९... 


Fade era SOR 


श्रीमती एम. जी. अनारसे २२.०१.१९७४ ।०१.०७.२०१३ सरळसेवा [09.09.2093 [39.09.2032 
मिनाक्षी राऊत 


श्रीमती. सविता तुकाराम वाडीयार 


श्रीमती संगीता चंद्रकांत भागवत 


श्री. देविदास पंडीत महाजन इ. मा.व १४.०३.१२७५ [09.00.2093 


१७ 


१८ १८ ।श्रीमती आशा बाळाजी 


श्रीमती सुनंदा भागाजी ठुबे 
श्री. भास्कर जगन्नाथ पाटील 


श्री.प्रकाश मुगुटराव मुकुंद 


22 २२ |श्री.सुभाष राजाराम चौगुले 


| गरुड 


१९ 


२० 


23 २३ श्री. संजय वसंत डोलळीकर 


२४ २४ श्रीमती पुनित गणपती गुरव 


२५ श्री. दिपक अंबादास माळी 


२६ ।श्री.तेजराव रामकृष्ण काळे 


भ.ज. (क) 


S.A 


श्रीमती वैशाळी भगवंतराव ठग व. ०७.१२.१९७८  |5१.०७.२०१३ सरळसेवा 


श्रीमती पुष्पावती मधुकर पाटील 


Pole ae 


‘i 


.व. 
.व. 
नव 
नव 
.व. 
.व. 
व 
नव 
.व. 
वः 


ड्‌.मा 


Pee ee ee | 
Nae 
. आशा दत्तात्रय सोनवणे (उबाळे) ०१.०६.१९६९ 


०९.०१.१९७१ सरळसेवा 


सरळसेवा 


०१.०७.२०१३ 


०३.१२.१९७५  ।०१.०७.२०१३ सरळसेवा 
०१.०६.१९७८  |०१.०७.२०१३ सरळसेवा 
०१.०६.१९७३ ।०१.०७.२०१३ सरळसेवा 


.१९७२ सरळसेवा 


०१.०७.२०१३ ३१.०१.२०२९ 


— 


3१9९0३) a (||... 


poe 
क ०, 


ण "न 


श्री. किरण अनंत लोहार भ. ज.(बो २०.०१.१९७४ ।०१.०७.२०१३ सरळसेवा ]09.019.2093  |३१.०१.२०३२ 
.ज. 


39 39 
Aa rats 
a 


Aa. ATR — 


च्च 
सरळसेवा 
2 


पदोन्नती 3 
पदोन्नती 2 


Ai ळर 202 


पदोन्नती 


५९ | ५९ 'श्रीअरुण फ. धामणे खुला २४.०८.१९६७ |०१.१०.२०२० ०१.१०.२०२० ।३१.०८.२०२५ स्वेच्छा सेवानिवृत 
दि.१.९.२०२२ 


श्री मनोहर मो. बारस्कर इमाव ०८.०७.१९६४  |१५.१०.२०२० ती [44.90.2020 [34.00.2022 


६० ६० 

— 
=) 
Aart a — 
ना 
A aera मापारी 7 
—— 
ra re a 
वामन 

प्रसाद 


श्रीम. अरुणा ब.अप्पा जाडबुके इमाव १५.०६.१९६७ [92.08.2022 १२.०९.२०२२ ।३०.०६.२०२५ 
(भुमकर ए.आर) 


पदोन्नती २०२२ 
पदोन्नती २०२२ 
पदोन्नती २०२२ 
पदोन्नती २०२२ 
| | 


ळ 


श्रीम. संगीता द. घोडेकर ०८.०८.१९७३  ।२८.०२.२०२२ पदोन्नती |२८.०२.२०२२ [39.02.2039 


oe Sava’ खिला som [aaa | a [२५०२२३ [mae | 
oe Peete ee ow २५०२७२ | I em fee [| 
र 
खला 
जाड 
र 
खता 
x 
Pee | 22 | 
Pea | ee | 
Anica 
Zz 
a 
Pre [2 | 
P| | 
wea 
wee 
wee 


श्री 


क्म 


श्री 


a 
डा) 


मनोजकुमार एच.उबरहंडे 


. भगवान अं. फुलारी 


इ.मा.व. 


म.सुलभा रा. धानुरकर (वटारे) 


-. माधव स. सलगर 


. बाळू रू. खरात 
.रविंद्र सि. सोनटक्के 


वि.मा.प्र. 


१२.१२.१९६५ २७.०६.२०२२ 


र 
Farmar नजक ronan [oman 


२०.१२.२०२२ पदोन्नती 


२७.०६.२०२२ |३१.१२.२०२३ स्वेच्छा सेवानिवृत 


दि.१.१.२०२३ 


— 
मळा 
— 
— 
st 
= 
— 
Ca 
E49 
— 
— 


१९.१२.२०२२ |39.03.2038 


